अपर निबंधक सहकारी संस्था,( प्रशासन) 
गट-अ, या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/प्र.क्र.१६/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- १२ मार्च, २०२१. 
शासन निर्णय- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३), ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (प्रशासन) गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
शि श्री. ए. के. चव्हाण अपर निबंधक तथा सचिव कृषि उत्पन्न । सह सचिव तथा अपर निबंधक सहकारी 
बाजार समिती, मुंबई संस्था, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सल्ल्याने समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ 
कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. सदर बदली आदेशांची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवऱ्यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी 
करावी. 

३. सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१२१४३६३५६५०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
rashtra, ou=Co: 


Manjiri eet 0001111 
G a n e S h b h u ५ h a n J 0 ५ h l cfr 0128504106: र 12¢ यकी 03af6e239ba66 
(म॑. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. प्रशासक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई 

६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


०८ 40 A -O 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/प्र.क्र.१६/५-स 


१०. 
११८ 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 

कक्ष अधिकारी ( STRANI), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी ( WEI), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (कार्यासन-५-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


